भटक्या जमाती-क मधील धनगर समाजासाठी 
आवश्यक असलेल्या पंरतु अर्थसंकल्पीत निधी 
उपलब्ध नसलेल्या योजना/ कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
केंद्रवती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) या 
योजनेकरीता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.३८/अर्थसं, 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २९ जानेवारी, २०२० 


संदर्भः: इमाव, सावडशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. न्युबोआ-२०१९/ 


प्र.क्र.२४/अर्थसं, दि. १९/९/२०१९ 


शासन निर्णय :- 


भटक्या जमाती क मधील धनगर समाजासाठी आवश्‍यक असलेल्या पंरतु अर्थसंकल्पीत निधी उपलब्ध 
नसलेल्या योजना/कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) या योजेनकरीता 
खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. झेडजी-३ 


न 00८802. - ed No 29-03 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 


2225- Welfare of Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, Other Backward Classes 
and Minorities 


03- मागासवर्गाचे कल्याण 


03-Welfare of Backward Classes 


qo2- आर्थिक विकास 


102- Economic Development 


(०४)- भटक्या विमुक्‍त जमाती-क यांचे कल्याण 


(04)- Welfare of Nomadic Tribes-C 


(08)(09)- भटक्या जमाती-क मधील धनगर 
समाजासाठी आवऱयक असलेल्या पंरतु 
अर्थसंकल्पीत निधी उपलब्ध नसलेल्या 
योजना/कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्रवर्ती 


(04)(01)-Central Budget (Nucleus Budget) to 
implement schemes/Programmes which are 

necessary for the Welfare of Dnangar Samaj 
of Nomadic Tribes-C, but no budgetary funds 
are available 


अर्थसंकल्प-न्युक्लिअस बजेट 
कार्यक्रम Scheme 
२२२५ एफ ३८१ 2225 F 381 
२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४/अर्थ-५, दि. 9/9/2020 व महालेखाकार 


(लेखा व हकदारी) | महाराष्ट्र यांच्या अनौपचारीक पत्र क्र. सं.ख.वि/चा-१, इमाव, सावडशीमाप्र, विजाभज व विमाप्र 
कल्याण विभाग यूओआर-१२०/२०१९-२०/८२२, दि. २१/११/२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून 


Fara करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.३८/अर्थसं 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००२०४१५१४३२२४२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


2.5.4.20=692454783803b 1 bf08be0ff2505a0 


Bhaurao . 
7457be5704f5b 167, 
Raghunath Gavit टाडा वीची 


2020.02.04 15:25:21 +05'30' 


(भा. र. गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१) मा. मंत्री (इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री (इमाव, सावशैीमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव (इमाव, सावशीमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 
६) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
७ आयुक्‍त समाजकल्याण, पुणे 
८) संचालक, इमाव, सावडशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
९) प्रादेशिक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सवी 
१०) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्व) 
११) सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सर्व) इमाव, सावशैमाप्र, विजाभज व विमाप्र 
कल्याण विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) निवासी लेखा अधिकार, मुंबई 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
) 


) 
) 


१५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


